महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियान 
रोहा शहराच्या नदी परिसर विकास प्रकल्पास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नगरो-२०२०/प्र.क्र.२५८/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०२ मार्च, २०२१ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो २०१४/प्र. क्र.११९/नवि-३३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०१४. 
२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१५/प्र.क्र.६४/नवि-३३, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 
३. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: नगरो-२०१६/प्र.क्र.३२८/नवि-३३, 
दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०१६. 
४. शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र: संकिर्ण-२०१६/प्र.क्र.२८/नवि-३३, 
दिनांक १४ फेब्रुवारी,२०१७. 
. शासन निर्णय क्रमांक बैठक-२०१८/प्र.क्र.१२/नवि-३३, दिनांक १२ जानेवारी, २०१८ 
. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे क्र.नपप्रसं/रोहानप/रिव्हर योजना/प्र.क्र.५४६/ 
का.७/१६६६, दिनांक २७ ऑगस्ट, २०२०. 
७. दिनांक २४.१२.२०२० रोजी झालेल्या महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतर्गत 
प्रकल्प मान्यता व सनियंत्रण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना:- 
राज्यातील नागरी भागात मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी व त्यांचा दर्जा 
वाढविण्याकरिता संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयाच्या तरतूदीन्वये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती 
नगरोत्थान महाभियान राबविण्यात येत आहे. 


mn ८ 


०२. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान अभियानांतर्गत रोहा शहराच्या नदी परिसर विकास 
प्रकल्पामध्ये सुधारणेचा प्रस्ताव नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयामार्फत संदर्भाधीन क्र. ६ च्या 
पत्रान्वये राज्यस्तरीय मान्यता समितीकडे मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला होता. या प्रकल्पास 
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कोकण, ठाणे यांनी तांत्रिक मान्यता दिलेली आहे. 
त्याअनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मान्यता समितीने दिनांक २४.१२.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये 
केलेल्या शिफारसीनुसार सदर प्रकल्पास प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांततर्गत सादर करण्यात आलेल्या रोहा शहराच्या 
नदी परिसर विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन अ.क्र. ५ येथील दिनांक १२ जानेवारी, २०१८ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. आता संदर्भाकित शासन निर्णयातील अटी व 


शासन निर्णय क्रमांकः नगरो-२०२०/प्र.क्र.२५८/नवि-३३ 

तरतूदीच्या व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधीन राहून या प्रकल्पातील 
अतिरिक्त उपांगाच्या रूपये २.९५४३ कोटी इतक्या कामास या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत 
आहे. तसेच, यामध्ये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या रूपये ४.५६९ कोटींच्या कामास देखिल 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. याच्या परिणामी या कामाकरिता एकूण रूपये ७.५२३३ कोटींच्या कामास त्यापोटी येणाऱ्या राज्य 
शासनाच्या रूपये ६.७७१ कोटी इतक्या अनुज्ञेय अनुदानास मंजूरी देण्यात येत आहे. यामध्ये नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सहभाग रूपये ०.७५२३ कोटी इतका राहील, तो उभारणे नगर परिषदेवर 
बंधनकारक राहील. 
०३. या प्रकल्पासंदर्भात इतर सर्व अटी व शर्ती शासन निर्णय दिनांक १२ जानेवारी, २०१८ नुसार 
कायम राहतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक संकेतांक २०२१०३०२१०४८४०६४२५ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PANDURANG JOTIBA 
PANDURANG | som 
DN 


: C=IN, o=Gi t Of Maharasht! 


JOTIBA टा चया 
JADHAV 111 
(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


५. अपर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक, गो. ते. रुग्णालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, एम.यु.आय.डी.सी.एल, मुंबई. 
८. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
९. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
qo, विभागीय आयुक्‍त, कोकण. 
११. जिल्हाधिकारी, रायगड. 
१२. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ठाणे विभाग. 
१३. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, रायगड. 
१४. मुख्याधिकारी, रोहा नगरपरिषद, जि. रायगड. 
१५. निवडनस्ती, नवि-३३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


